P 


OM 


RNI No . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra .gov. in 


MOH 


RAKA 


XW 


HORSMS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


[ पृष्ठे ६८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर - ३२ / ५२६/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी /वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंबोली ग्रामपंचायतीतील मेंगाळवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी 
अंबोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मेंगाळवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


वि ( एच) ७९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव मेंगाळवाडी ( अंबोली) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


२७७ 


पूर्व : गट नंबर १९६, १९५, १९४ 
दक्षिण : काचुर्ली गाव , गट नंबर २७८ , २९७ 
पश्चिम : गट नंबर २७९ - अंबई गाव 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


0 


९७. ५२ हे . आर 


उत्तर : गट नंबर १९१ - अ, १९९, २०० 


___c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, १४ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-१५/ ४९६/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरशेत ग्रामपंचायतीतील पांघुळघर पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी खरशेत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पांघुळघर पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव पांघुळघर ( खरशेत ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


पूर्व 


: कम्पार्टमेंट नंबर १२१ फॉरेस्ट , दमणगंगा नदी 


गावठाण 


0 


६ 


दक्षिण : गट नंबर ५४, ५५ , ५६ 

सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
पश्चिम : कम्पार्टमेंट नंबर १६० फॉरेस्ट 

६८ . ७ हे . आर 
उत्तर : कम्पार्टमेंट नंबर १२७ फॉरेस्ट दमणगंगा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


___c 


. 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-१६/ ४९७/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरशेत ग्रामपंचायतीतील जांभुळपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी खरशेत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जांभुळपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव जांभुळपाडा ( खरशेत ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


0 


पूर्व : गट नंबर ७, २७४, फॉरेस्ट 

गावठाण 
दक्षिण : गट नंबर ५९ , २५ , ५ 

सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर १२४ , १४६ , १४७ 

५५ . ५१५ हे . आर 
उत्तर : गट नंबर २३९ फॉरेस्ट दमणगंगा नदी 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


___c 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-१७/ ४९८/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील गाजरवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या गाजरवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव गाजरवाडी ( अंजनेर ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


0 


_c 


पूर्व : गट नंबर ९०१, ९०० , ९११ 

८३१ 
दक्षिण : गट नंबर ८९१, ८९२, ९१५ 

सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर ८२५ , ८३६ , ८३९ 

३१.८८ हे. आर 
उत्तर : गट नंबर ८३० मौजे साकोरे शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


. 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-१८/ ४९९ / २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील शिंदेवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या शिंदेवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव शिंदेवाडी ( अंजनेरी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


पूर्व 


: गट नंबर ११२९ 


१०६८ , १०६७ 


दक्षिण : गट नंबर ११३५, ११३४ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर १००८ , १००९ 


५७. ७४ हे. आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर १०८९ , १०१९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर- १९/ ५००/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील मोहिमेवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मोहिमेवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव मोहिमेवाडी ( अंजनेरी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


१०४१ 


पूर्व : गट नंबर १०४५ , १०४६, ११६० 
दक्षिण : गट नंबर ११८१, ११८८ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 

५२ . ७५ हे . आर 


0 


पश्चिम : गट नंबर ९५७, ९४७ 


_c 


उत्तर : गट नंबर ९६८, ९७५, ९७४ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर- २० / ५०१/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील तळ्याचीवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तळ्याचीवाडी पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव तळ्याचीवाडी ( अंजनेरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


0 


पूर्व : गट नंबर २९ , ३०, ६३ 

१२३१ 
दक्षिण : गट नंबर ५४६, १२३४ 

सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर ५८९, ५८७, ५८६ 

४८ . २७ हे . आर 
उत्तर : गट नंबर १२२५ , ५४ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


_c 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२१/ ५०२/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील हागोटेवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हागोटेवाडी पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव हागोटेवाडी ( अंजनेरी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


१९२ 


पूर्व : गट नंबर ९९६ 
दक्षिण : गट नंबर ९७४ , १०३५ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 

४७. ८६ हे. आर 


0 


पश्चिम : गट नंबर ९७६ 


_c 


उत्तर : गट नंबर ९९५, ९९६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२२/ ५०३/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील कोळीवाडा पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कोळीवाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव कोळीवाडा ( अंजनेरी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


पूर्व 


: गट नंबर ४४३, ४३४ 


१२३४ 


दक्षिण : गट नंबर ५१५, ५१४, ५११ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर ५५४ , ५५५, ५२१ 


१९ . ७२ हे. आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर ९३१ , ११८६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२३/ ५०४/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील इंदिरानगर ( डांबरवाडी) पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या इंदिरानगर ( डांबरवाडी) पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


११ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव इंदिरानगर ( डांबरवाडी) ( अंजनेरी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


___ 


० 


पूर्व : गट नंबर १९८, १९६ 
दक्षिण : गट नंबर ५४६, १२३४ 


१३, १४ , १५ 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 

२२. २६ हे . आर 


0 


पश्चिम : गट नंबर ५८५, ५५१ 


_c 


उत्तर : गट नंबर १२३१ , ६३२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर- २४ / ५०५/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंजनेरी ग्रामपंचायतीतील दरेवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी अंजनेरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या दरेवाडी पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव दरेवाडी ( अंजनेरी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


पूर्व 


: गट नंबर ४६१, ४६२ 


४५६ 


दक्षिण : गट नंबर ४८३/ २ , ४७८ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर ४४८ , ४४९ 


७५. ०१ हे . आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर ३८३, ३८४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२५/ ५०६/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ओझरखेड ग्रामपंचायतीतील रानविहीरपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ओझरखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या रानविहीरपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


१3 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव रानविहीरपाडा ( ओझरखेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर २८२, २८१ 
दक्षिण : गट नंबर २८० 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर ७८ , ७९ 


१५. ७९६ हे . आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर २८५, ७६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२६/ ५०७/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, ओझरखेड ग्रामपंचायतीतील कोशीमपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ओझरखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कोशीमपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव कोशीमपाडा ( ओझरखेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ५८ , ५९ 
दक्षिण : गट नंबर ६३, ६४ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर ५७ 


२७. ९२ हे . आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर ४५ , ४६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२७/ ५०८/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ओझरखेड ग्रामपंचायतीतील खडकीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ओझरखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खडकीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव खडकीपाडा ( ओझरखेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर २३२ , २३६ 
दक्षिण : गट नंबर २५१ वनक्षेत्र 
पश्चिम : गट नंबर २५१ वनक्षेत्र 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 

२९ . ८१२ हे . आर 


0 


_c 


उत्तर : गट नंबर २३७, २३८ राब 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-२८/ ५०९ / २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ओझरखेड ग्रामपंचायतीतील थोरातपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ओझरखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या थोरातपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव थोरातपाडा ( ओझरखेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर २५६ 
दक्षिण : गट नंबर २६७, २७० 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर २६० , २६१ 


६१. ७७२ हे . आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर २५८ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर- २९ / ५१० /२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ओझरखेड ग्रामपंचायतीतील भुतारशेतपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ओझरखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भुतारशेतपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


१७ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव भुतारशेतपाडा ( ओझरखेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


पूर्व 


: गट नंबर ९९ , १०० 


गावठाण 


दक्षिण : गट नंबर ११२ राब 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर १०८ , १०९ 


३६. ९४ हे . आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर १०६ वाघ नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर- ३०/ ५११ /२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, ओझरखेड ग्रामपंचायतीतील तुंगारपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी ओझरखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तुंगारपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव तुंगारपाडा ( ओझरखेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


२२० 


पूर्व : गट नंबर २०५ , २०६ 
दक्षिण : गट नंबर २२१ राब 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर १९२, १९३ 


३३. ८३ हे . आर 


_c 


उत्तर : गट नंबर २०२ , १९७ फॉरेस्ट 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-३१/ ५१२ /२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, अंबोली ग्रामपंचायतीतील बुवाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी 
अंबोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बुवाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव बुवाचापाडा ( अंबोली ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


पूर्व 


१८८ 


: गट नंबर १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, 

१८८, १८९ , १९०. 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 

४७. ५७ हे . आर. 


दक्षिण : गट नंबर १९१- ब, १९१- इ 


पश्चिम : गट नंबर २७१ , २७२, २७३ फॉरेस्ट 


उत्तर 


: गट नंबर २४४ , २२२, १८० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५ / त्र्यंबकेश्वर / एसआर- ३३ / ५१३ / २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, अंबोली ग्रामपंचायतीतील कमळीचापाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी 
अंबोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कमळीचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव कमळीचापाडा ( अंबोली ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


0 


२ 


0 


पूर्व 


: गट नंबर ७० , १०६, १०८ अंबोली धरण 


६७ 


दक्षिण : गट नंबर ७१- अ , ७४ , ७३ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


0 


पश्चिम : गट नंबर ७१ - अ 


२८. ६३ हे . आर 


___ec 


उत्तर : गट नंबर ६४, ६५ वेळुजेची शीव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ७ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 

__ क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- ३४ / ५१४ / २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, टाकेदेवगाव ग्रामपंचायतीतील हरीचीवाडी/ लोणवाडीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी 
टाकेदेवगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हरीचीवाडी/ लोणवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


२० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव हरीचीवाडी / लोणवाडी (टाकेदेवगाव ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


४५८ , ५१७ 
सदर वाड्यांचे एकूण क्षेत्र 


पूर्व : मौजे गाळवाडीची शीव गट नंबर ५०० , 

४९७, ४५१ . 
दक्षिण : मौजे पेण्याची शीव गट नंबर ४६९ , 

४७० , ४५८ . 


२ 


२२७. ३५७ हे. आर 


पश्चिम : मौजे सायदेची शीव गट नंबर ४७१, ४७२ 


उत्तर : मौजे टाकेदेवगावची शीव गट नंबर १८ , 

५२२, ५२४ - अ . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ७ मे २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर / एसआर-३५/ ५१५ /२०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

___ आणि ज्याअर्थी, टाकेदेवगाव ग्रामपंचायतीतील गाळवाडी पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी 
टाकेदेवगाव ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या गाळवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव गाळवाडी (टाकेदेवगाव ) 


अ. क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


पूर्व 


: गट नंबर ४३७, ४३८ , ४३५, ४३६ 


४३४ 


दक्षिण : गट नंबर ४२२ , ४२३, ४२१ 


सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 


पश्चिम : गट नंबर ४२४ , ४२५ 


६३७. ४१ हे. आर 


उत्तर : गट नंबर ४२८ , ४२७, ४३३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , ७ मे २०१८ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


OM 


. 


. 


क्रमांक जमीन-१/ ३३ / १६ / कावि -६५१/ २०१८. - ज्याअर्थी, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९२३/म -६, दिनांक १ जुलै १९७६ 
अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याचे कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याअर्थी, त्याचा वापर करून मी , किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक 
केल्याप्रमाणे त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्वव्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात 
येत आहे की , दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त मसुदा विचारात घेईल . 


सबब , उक्त तारखेपूर्वी ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या 
कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे दाखल करावी. 


अधिसूचनेचा मसुदा 


महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / ६३९२३ / म- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन 
१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याचेकलम ४ , पोट - कलम ( १) चे खंड ( पाच) आणि ( सहा) व पोट-कलम (१) चे परंतुकाखाली राज्य 
शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी ,किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी , 
जळगाव याद्वारे दिनांक १४ मे २०१८ पासून जळगाव जिल्ह्याच्या चाळीसगाव तालुक्यातील बोढरे ग्रामपंचायत शिवारातील हरीनगर या तांड्यांचे 
महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. या गावच्या हद्दीत पुढील अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनी राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


२३ 


अनुसूची 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


तालुका 


जिल्हा 


हरीनगर 


जळगाव 


५१ , ५२, ५६ , ५७, ५८ , ५९, ६० , ६१, ६२, ६३ , ६४ , ६५, ६६ , ६७, ६८ , चाळीसगाव । 
६९, ७०, ७१, ७२, ७३ , ७४ , ७५, ७६, ७७, ७८ , ७९ , ८०, ८१, ८२, ८३ , 
८४, ८५, ८६, ८७, ८८ , ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८ , 
९९ , १००, १०१, १०२, १०३/ १ , १०३/ २- ब , १०३/ १/ २, १०३/ १/ ३, १०४ , 
१०५, १०६, १०७, १०८ , १०९, ११० , १११, ११२, ११३ , ११४, ११५ , 
११६, ११७, ११८ , ११९ , १२० , १२१ , १२२ , १२३ , १२४ , १२५, १२६, 
१२७, १२८ , १२९ , १३० , १३१, १३२ , १३३ , १३४ , १३५, १३६, १३७, 
१३८ , १३९ , १४० , १४१ , १४२ , १४३, १४४ , १४५ , १४६, १४७, १४८ , 
१४९ , १५० , १५१ , १५२, १५३ , १५४, १५५ . 


उरलेले स्थानिक क्षेत्र जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील बोढरे हे गाव होईल . 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, १४ मे २०१८ . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


जिल्हा जळगाव 


न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा, गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष करील . 


क्रमांक भूसंपादन / कावि - १२३/ २०१८ / एसआर - ३२/ ९५/ १५२/ 
२०१६ . - ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांना असे वाटते की , सोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद 
करण्यात आला आहे अशा जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त 
जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा 
आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल 
नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. संपादनाचे काम 
जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल , तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 


त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १) च्या 
उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे ; 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत . 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींना आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य 
व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक 
प्रयोजन . - गाव तलाव - उमरे, तालुका एरंडोल (मौजे वडगाव प्र. ए ., 
तालुका पारोळा) संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव 


परिशिष्ट - १ 


जमिनींचा तपशील 


प्रकल्पाचे नाव . - गाव तलाव - उमरे , तालुका एरंडोल (मौजे वडगाव 
प्र . ए., तालुका पारोळा) संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 


क्रमांक भूसंपादन/ कावि - १२५/ २०१८ / एसआर- ७/ २०१५. - ज्याअर्थी, 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल यांना असे वाटते की , 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे 
अशा जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा 
करण्यात आला आहे) उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे ; 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


२ 


हे . आर 


२३ / ५ 


१ 


७० 


२३/ ६ 


.. . 


० 


३४ 


त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १) 
च्या उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा 
आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


परिशिष्ट - २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव . - गाव तलाव- उमरे , तालुका एरंडोल 
प्रकल्पाचे नियोजन . - गाव तलाव -उमरे , तालुका एरंडोल (मौजे 
वडगाव प्र . ए., तालुका पारोळा) या संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन 


प्रस्ताव . 


परिशिष्ट - ३ 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनींवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य 
व्यक्तींच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणू नये. ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी 
न मिळवता विक्री , भाडेपट्टा , गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण- घेवाण 
याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात 
करण्यात आलेले कोणतेही करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला 
कोणताही खर्च किंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या अंतिमरित्या संपादन 
करण्यात येईल अशा भागासाठी भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष करील . 


विस्थापनाबाबत तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 


परिशिष्ट - ४ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत याबद्दल 

नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल, तर संपादन अधिनियमाच्या 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 

कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 

शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे काम 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल, तर ती वस्तुस्थिती 
विजयानंद शर्मा, ____ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 
उपविभागीय अधिकारी , 

उक्त जमिनींचेनकाशे उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल 
एरंडोल भाग, एरंडोल , यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत . 
जिल्हा जळगाव . 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीना आपल्या लेखी 
एरंडोल , ८ मे २०१८ . 

हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


२५ 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते सार्वजनिक 
प्रयोजन . - दहिदुले ते गाढोदे पुलासाठी अप्रोच रोड कामासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे दहिदुले , तालुका धरणगाव संपादित क्षेत्रासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव . 


अनुसूची 
परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 
प्रकल्पाचे नाव .- दहिदुले ते गाढोदे पुलासाठी अॅप्रोच रोड कामासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे दहिदुले , तालुका धरणगाव संपादित क्षेत्रासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव. 
गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


to 


0 


... ० १३ 
.. ० ११ 

.. ० ७८ 
परिशिष्ट - २ 
सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 
प्रकल्पाचे नाव . - दहिदुले ते गाढोदे पुलासाठी अॅप्रोच रोड कामासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे दहिदुले , तालुका धरणगाव. 
प्रकल्पाचे नियोजन . - दहिदुले ते गाढोदे पुलासाठी अॅप्रोच रोड 
कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे दहिदुले , तालुका धरणगाव या 
संपादित क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव. 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबत तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


महानगरपालिका उपआयुक्त (महसूल ) यांजकडून 
जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक मा . व./ ०४/ २०१८ - १९ . 
( १) श्री सिद्धी व्यंकटेश अर्बन को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी सें . फुले 

प . म . १२७, १२८ , १२९ , १३० , 
( २) श्री . राम मनोहर लोहिया हॉकर्स ना. पतपेढी सें . फुले 

प. म. १६८, १६९ , 
( ३) गुजराथी अर्बन को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी सें . फुले प . म . 

१८० , १८१ , १८२ , 
( ४) महिला विकास नागरी पतपेढी सें . फुले प. म . ८०, ८१ , 
( ५) महाराणा प्रताप नागरी सहकारी पतपेढी सें . फुले दु. म . ०४ , 
( ६ ) संत बाबा हरदासराम नागरी सहकारी पतपेढी सें. फुले 

दु . म . ०६ . 
यांना सदर नोटिसीद्वारे कळविण्यात येते की , जळगाव शहर 
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या सें . फुले व महात्मा फुले 
मार्केटमधील पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावरील उक्त नमूद गाळ्यांबाबत 
वरील (१) ते (६) यांचेविरुद्ध महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 
१९४९ चे कलम ८१-ब अन्वये कार्यवाही करण्यात आलेली असून 
याबाबत महानगरपालिकेविरुद्ध न्यायालयात दाखल केलेले दिवाणी 
अपील न्यायालयाने रद्दबातल केलेले असून महानगरपालिका आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव यांनी महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम ८१-ब अन्वये दिलेला 
आदेश कायम ठेवलेला आहे. 
__ सबब , या कारणास्तव महानगरपालिका आयुक्त यांचे आदेशानुसार 
महानगरपालिकेच्या मालकीचे उक्त गाळे हे दिनांक २ मे २०१८ व 
३ मे २०१८ रोजीच्या जप्तीच्या कार्यवाहीनुसार रीतसर जप्त करण्यात 
आलेले असून त्या दिवशी त्यातील सामानासह/ मालासह/बंदस्थितीत 
असल्यानुसार रीतसर पंचनामा करून ताब्यात घेतला आहे . 
__ तसेच वर नमूद महानगरपालिका मालकीचा गाळा अनधिकृत वापर 
केला म्हणून महानगरपालिकेने यापूर्वीच वरील ( १) ते (६) यांना 
नोटिस घेणार यांना, भाडे व दंडासह मागणीचे बिल दिलेले आहे . 
सबब , या नोटिसीद्वारे कळविण्यात येते की , सदरची नोटिस 
मिळाल्यापासून १४ दिवसांचे आत महानगरपालिकेने मागणी भाडेची 
दंडासह संपूर्ण रक्कम जमा करून वर नमूद महानगरपालिका 
मालकीच्या गाळ्यात असलेला माल / सामान घेऊन जावा, येणेप्रमाणे 
करण्यास चूक झाल्यास महानगरपालिका उक्त नमूद गाळ्यातील 
संपूर्ण माल , तसेच सामानाचा लिलाव करील व महानगरपालिकेची 
थकबाकी त्या लिलावातून वसूल करून उर्वरित थकबाकीच्या वसुलीसाठी 
पुन्हा वरील (१) ते ( ६) विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करेल . 

लक्ष्मीकांत कहार , 

उपआयुक्त (महसूल ), 

जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव . 
जळगाव ८ मे २०१८ . 


विजयानंद शर्मा, 
उपविभागीय अधिकारी , 
एरंडोल भाग , एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , ११ मे २०१८ . 


आप 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 

( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 

कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
आदेश 

व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
क्रमांक डीसी/ कार्या/ ९ - ब- १ / १७४०/ २०१८ . - पोलीस अधीक्षक , आवश्यक आहे. 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
३२७८/ २०१८, दिनाक ९ म २०१८ च पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 
सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 

( क) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच दिनांक १७ मे २०१८ पासून 

पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
मुस्लिम धर्मियांचा रमजान ईद हा सण सुरू होत आहे. जिल्ह्यात दूध 

घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 
दरवाढी संदर्भात शेतकरी आंदोलने चालू आहेत. तसेच ठिकठिकाणी प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
उरूस व यात्रा सुरू आहेत , हे उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या उत्साहाने दिनांक १३ मे २०१८ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २७ मे 
साजरा होत आहेत , याबाबत कळविले आहे. 

२०१८ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 
या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची सदर कालावधीत काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी कार्यकारी दंडाधिकारी यांची 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या नियुक्ती करणेबाबत कार्यवाही करावी. 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) (३) चे प्रतिबंधात्मक 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १० मे २०१८ रोजी माझे सही व 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 

शिक्क्यानिशी दिला असे . 
पत्र , दिनांक ९ मे २०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री 
झालेवरून मी , संदीप निचित, जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला 

संदीप निचित, 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) नुसार प्राप्त 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 

अहमदनगर . 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 

अहमदनगर , १० मे २०१८ . 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्याकिंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

वाचा. - शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी / २००९ / प्र . क्र . १४१ / का -तीन . 
(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची मंत्रालय , मुंबई- ३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा 

आदेश 
करणे ; 

क्रमांक आस्था/ २७२५ / सन २०१८. - श्री . एस. एन . शिंदे, दिवाणी 
( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, येवला यांना 
करणे ; 

संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित 
( ड) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते दिनांक 
तयार करणे ; 

३१ मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 

लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री. एस. एन . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, येवला यांचे सेवापुस्तकात 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 

घेण्यात यावी . 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
( फ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 

नाशिक . 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त नाशिक , १२ एप्रिल २०१८ . 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


२७ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ५५/ सन २०१८ . - श्री . एम. व्ही . चव्हाण , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १३ मार्च 
२०१८ ते दिनांक १५ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. व्ही . चव्हाण यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एम . व्ही . चव्हाण, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एम. बोमीडवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . एम . व्ही . चव्हाण, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

___ सु. व्यं . माने , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम १०२ (१ ) (ब) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश 
देतो की , पूज्य साने गुरुजी दोंडाईचा -वरवाडे नगरपरिषद, प्राथमिक 
शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, दोंडाईचा, तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे या संस्थेचा व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात येत आहे 
आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री. प्रदीप द्वारकादास वसावे, 
मुख्य लिपिक अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिंदखेडा 
यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१) (ब) मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस या आदेशाच्या दिनांकापासून 
एक महिना मुदतीचे आत म्हणजे दिनांक २७ मार्च २०१८ रोजी 
तोंडी / लेखी आपले म्हणणे समक्ष सादर करावे. लेखी व समर्पक 
म्हणणे न मांडल्यास , सदर बाबतीत आपले काही म्हणणे नाही, असे 
गृहीत धरून अंतरिम आदेश कायम करण्यात येवून अंतिम आदेश 
पारित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व 
कर्मचारी यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता , वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि 
सर्व दस्तऐवज / अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे 
सूपूर्द करावा. 
___ हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे . 

प्रदीप बागुल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , 

जिल्हा धुळे . 
शिंदखेडा , १२ मार्च २०१८ . 


अहमदनगर, ९ मार्च २०१८ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे . -- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

१०२ ( १) ( ब) . 
(२) पूज्य साने गुरुजी दोंडाईचा- वरवाडे नगरपरिषद , 

प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दोंडाईचा, तालुका शिंदखेडा या संस्थेचा प्रस्ताव , 

दिनांक १७ जानेवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) (ब ) 
अन्वये . 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक आस्था/ अंतरिम आदेश / कलम १०२ ( १) ( ब) / २३३/ सन 
२०१८ . - मी , प्रदीप भिमराव बागुल, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , शिंदखेडा मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३ / 
११६२/ सीआर -४७/ १५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त 


आदेश 
क्रमांक वि - १/दिपराज हाउसिंग/ क - २१/ नों . रद्द आदेश/ २१८ / 
२०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदींचा वापर करून मी , डॉ . प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये दिपराज 
संकुल को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , 
तालुका-जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक व दिनांक एनएसके/ एचएसजी/ 
टीसी/ ३८२६/ २००१, दिनांक ३ नोव्हेंबर २००१ ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जानेवारी २०१८ रोजी माझे 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , १९ जानेवारी २०१८. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


नाशिक , २३ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक वि -q / सौभाग्यशांती हाउसिंग/ क - २१ / नों. रद्द आदेश/२१९ / 
२०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदींचा वापर करून मी , डॉ . प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये सौभाग्यशांती 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक व दिनांक एनएसके/ एचएसजी/ टीसी/ 
३८३० / २००१, दिनांक ८ नोव्हेंबर २००१ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ जानेवारी २०१८ रोजी माझे 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , १९ जानेवारी २०१८. 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/५७२८ / ४०९५ / २०१७ . 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे जाहीर 
करतात की , स्पर्श को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ५४७/ ४/ ५ मधील प्लॉट नंबर ५ यासी एकूण क्षेत्र ६७७.२५ 
चौ . मी . या मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ रासबिहारी हाउसिंग/ क - २१ / नों . रद्द आदेश/ ६०४ / । 
२०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी , डॉ . प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये रासबिहारी 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक व दिनांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/ 
टीसी/ ३४६३/ १९९८ , दिनांक २१ नोव्हेंबर १९९८ ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

डॉ . प्रिया दळणर , 


संजय गिते , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


नाशिक , ४ डिसेंबर २०१७. 


आदेश 


उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


नाशिक , २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


क्रमांक वि - १/एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५७३३ / १९५/ २०१८. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक याद्वारे जाहीर 
करतात की , शिव- शुभम को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे वडाळा शिवारातील भूमापन 
क्रमांक २९ / ४/ ३ + ४ + ५ + ६ मधील प्लॉट नंबर ९ + १० यासी क्षेत्र 
५९० . ४० चौ . मी . या मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहेत. 
नाशिक , १७ जानेवारी २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७२७/ ३९८५/ २०१७. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे जाहीर 
करतात की , राजश्री द मॉर्निंग को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, अंबिकानगर , कामटवाडे, तालुका-जिल्हा नाशिक ही 
संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ११/ अ पैकी प्लॉट नंबर 
१२ + १३+ १४ + २३ + २४ + २५ यासी एकूण क्षेत्र १,३५१ . ०० चौ . मी. या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० २९ 
आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १० अन्वयेतिचे 
क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५७३४ / २९१ /२०१८. 

वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे असे 

सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
जाहीर करतात की , श्री समर्थ को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 

आहेत . 
लिमिटेड, नाशिक ही संस्था मौजे आनंदवली शिवारातील सर्व्हे नंबर नाशिक , २ फेब्रुवारी २०१८ . 
९/ २ / २ मधील प्लॉट नंबर १ व प्लॉट नंबर २ यासी एकूण क्षेत्र 
६७७. २५ चौ . मी . या मिळकतींवरील इमारतीसाठी/ सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 

आदेश 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ क्रमांक वि - ५/ एनएसके / एनएसके/पीआरडी/( आय)/ ४९६ / २०१८ . 
चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे जाहीर 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे करतात की , शिवप्रेरणा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 

नाशिक ही संस्था रुम नंबर ६, सर्व्हे नंबर २०७, अशोकनगर , 
नाशिक , २५ जानेवारी २०१८ . 

सातपूर , नाशिक या मिळकतींवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
आदेश 

उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
क्रमांक वि - १/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/५७३६/ ४०६ / २०१८ . 

असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहेत . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक याद्वारे जाहीर 

डॉ . प्रिया दळणर, 
करतात की , बालाजी विहार डी - २ को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग 

उपनिबंधक, 
सोसायटी लिमिटेड, अशोकस्तंभ, नाशिक ही संस्था नाशिक 

सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, 
महानगरपालिका हद्दीतील सिटी सर्व्हे नंबर ६२१७ ते ६२२६ मधील 

नाशिक . 
फायनल प्लॉट नंबर ११९ / १ व ११९ / २, टीपीएस -वन , नाशिक , सर्व्ह 

नाशिक, ९ फेब्रुवारी २०१८. 
नंबर ६६९/ ३ यांचे एकत्रित क्षेत्रफळ ३, ९७७. ९९ चौ . मी . या 
मिळकतींमधील बालाजी विहार डी - २ या ४६२. ७७ चौ . मी . या 
मिळकतींवरील इमारतीसाठी सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / मत्स्य सं.नोंद/ २६१/ २०१८. 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत मी , अशोक डी. बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
आहेत . 

जळगाव असे अधिसूचित करतात की , नियोजित जोगमाया माता 
नाशिक , २ फेब्रुवारी २०१८ . 

मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , वेरुळी बु., तालुका 
पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 

१९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये 
आदेश 

नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० 
क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५७३५ / ४०८ / २०१८ . 

( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 

कृषी संस्था आहे . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक याद्वारे जाहीर 
करतात की , बालाजी विहार डी - १ को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग ___ सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर/( ओ)/ 
सोसायटी लिमिटेड , अशोकस्तंभ , नाशिक ही संस्था नाशिक ( डी)/ ८१०/ सन २०१८, दिनांक ५ मार्च २०१८ असा आहे . 
महानगरपालिका हद्दीतील सिटी सर्व्हे नंबर ६२१७ ते ६२२६ मधील 

जळगाव , ५ मार्च २०१८ . 
फायनल प्लॉट नंबर ११९ / १ व ११९/ २, टीपीएस -वन, नाशिक , सर्व्ह 
नंबर ६६९/ ३ यांचे एकत्रित क्षेत्रफळ ३, ९७७.९९ चौ . मी . या 
मिळकतींमधील बालाजी विहार डी - २ या ४१९ . ४० चौ . मी . या 

आदेश 
मिळकतींवरील इमारतीसाठी सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा . सं. नोंद / २१७/ 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 

२०१८. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 


आदेश 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतात की , नियोजित बंधुप्रेम महिला 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कानळदा, तालुका-जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे ( सन 
१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 
__ सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ 
८११/ सन २०१८ , दिनांक १३ मार्च २०१८ असा आहे. 

अशोक डी. बागल , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 
जळगाव , १३ मार्च २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . एस . शर्मा यांना जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस . एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . एस . यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. एच. एम . 
भोसले, तर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस . एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रमेश रे. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०१८ . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिश्री/ वि - २/निर्मिती गृहनिर्माण/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा/ 
२८७/ सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
निर्मिती गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१९६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात येत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / एचएसजी/टीओ/ 
४७७५/ सन २०१८, दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ असा आहे . 

रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर. 
श्रीगोंदा , २१ जानेवारी २०१८ . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०६ / सन २०१८.- श्रीमती एस . पी. नलगे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करणेत आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी लोकअदालतनंतर ते दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . पी. नलगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
__ श्रीमती एस. पी . नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख-नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४४/ सन २०१८. - श्री . एस. एस . शर्मा, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ३ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ५ मार्च २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


३१ 


श्रीमती एस . पी. नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. एस . पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . पी. भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१८ . 


अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०१८ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२ / सन २०१८. - श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१२ मार्च २०१८ ते दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
९ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ मार्च २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . घाडगे यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. व्ही. घाडगे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१८. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५८ / सन २०१८. - श्रीमती के . एम . चव्हाण , 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एम . चव्हाण यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. एम . चव्हाण, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . पी . नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती के . एम . चव्हाण, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २१ फेब्रुवारी २०१८. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४ / सन २०१८. - श्रीमती पी. पी. भारसाकडे 
वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक ३ मार्च २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४८/ सन २०१८ . - श्रीमती एस. के. कारंडे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३ मार्च २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. कारंडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


श्रीमती एस. के. कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. पी. आय. मोकाशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. के . कारंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. एस . आलेवार , २रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ फेब्रुवारी २०१८. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६६/ सन २०१८ . - श्री . ए. जी . देशिंगकर , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ३ मार्च २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. जी . देशिंगकर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. जी. देशिंगकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. व्ही . राऊत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. ए. जी. देशिंगकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ फेब्रुवारी २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५०/ सन २०१८. - श्री . पी . पी . मोदी , ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ मार्च 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

वि . वा . हूड , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ११७ / सन २०१८.- श्री. ए. एन . कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१८ ते दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ मार्च २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


33 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST/ 1428 / 2018 .– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


Shri. B . L . Jogdand , 
Ad-hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Ex -post- facto sanction to the Commuted 
leave for three ( 3 ) days from 27th February 
2018 to 1st March 2018 . 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Earned leave for four (4 ) days from 
5th March 2018 to 8th March 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Shri. B . L . Jogdand, 
Ad -hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge, Nashik . 


Shri . W . A . Deshmukh , 
Ad-hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri. S . B . Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 6th February 2018 . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/385 /2018 .– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


2 


1 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 


Ex - post- facto sanction to the Commuted leave 
for two (2 ) days on 28th February 2018 and 
1st March 2018 suffixing holiday falling on 2nd 
March 2018 . 


Shri. P . N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
Road. 


Earned leave for seven ( 7 ) days from 3rd March 
2018 to 9th March 2018 prefixing holiday falling 
on 2nd March 2018 and suffixing holidays falling 
on 10th March 2018 and 11th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
3rd March 2018 to 11th March 2018 . 


Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Malegaon . 


Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


Ex -post-facto sanction to the Extension of Half 
Pay leave for sixteen ( 16 ) days from 13th February 
2018 to 28th February 2018 with permission to 
leave headquarter. 
Earned leave for three ( 3 ) days from 7th March 
2018 to 9th March 2018 suffixing holidays falling 
on 10th March 2018 and 11th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
6th March 2018 after office hours to 12th March 
2018 before office hours . 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


Earned leave for five ( 5 ) days from 5th March 
2018 to 9th March 2018 prefixing Sunday falling 
on 4th March 2018 and suffixing holidays falling 
on 10th March 2018 and 11th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
3rd March 2018 after office hours to 12th March 
2018 before office hours . 


6 


Shri. K . G . Chaudhari , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 


Earned leave for three (3 ) days from 5th March 
2018 to 7th March 2018 prefixing Sunday falling 
on 4th March 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 3rd March 2018 after 
office hours to 8th March 2018 before office hours . 


7 


Shri . P . G . Tapadiya , 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana. 


Ex-post- facto sanction to the Commuted leave 
for three ( 3) days on 21st February 2018 and 
23rd February 2018 suffixing holiday falling on 24th 
February 2018 and 25th February 2018 . 


8 


Shri. A . V . Avhad , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Satana. 


Earned leave for three (3 ) days from 5th March 
2018 to 7th March 2018 prefixing Sunday falling 
on 4th March 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 4th March 2018 after 
remand work to 8th March 2018 before office 
hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० ३५ 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( 11) 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


1 


Shri . A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik . 
Smt. A . M . Shinde , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik - Road . 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 
Shri. P . N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Nashik 
Road . 
Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 
Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


m 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


Shri. A . R . Yadav , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 
Shri. V. C . Gawai, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Pimpalgaon for Judicial Work and 
with 
Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad for 
Administration work . 
Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Senior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad with effect from 
3rd March 2018 after office hours to 6th March 
2018 before office hours and with 
Smt. S . N . Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon with effect 
from 6th March 2018 after office hours to 12th 
March 2018 before office hours . 
Shri. S . S . Dhapate , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Chandwad . 
Shri . V . A . Avhad , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana. 
Shri. P. G . Tapadiya , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Satana . 

S . R . SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


6 


7 


Shri. K . G . Chaudhari , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chandwad . 
Shri. P . G . Tapadiya , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana . 
Shri. A . V . Avhad , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Satana . 


Nashik , 5th March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


Order 
No . EST /1512 / 2018 . – The District Judge -1 and Additioanl Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Earned leave for two ( 2 ) days from 
12th March 2018 and 13th March 2018 
prefixing holidays falling on 10th March 2018 
and 11th March 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 9th March 2018 
after office hours to 14th March before office 
hours . 


Smt. S . N . Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Earned leave for five (5 ) days from 5th March 
2018 to 9th March 2018 prefixing Sunday 
falling on 4th March 2018 and suffixing 
holidays falling on 10th March 2018 and 11th 
March 2018 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri . A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Smt. S . N . Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Shri . V . C . Gawai , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 


S . R . SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 8th March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . कुलकर्णी यांना तदर्थ जिल्हा 
आदेश 

न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 

करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४४/ सन २०१८. - श्री . एस . एस. शर्मा, 

जिल्हा न्यायाधीश - ६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 

पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
७ मार्च २०१८ ते ९ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 

___ ठेवण्यात येत आहे. 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १० मार्च 
२०१८ व दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी 

श्री . आर. एम . कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ६ व सहायक 
देण्यात येत आहे. 

सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के. के . पाटील, तर्थजिल्हा 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. शर्मा यांना जिल्हा । 

न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 

येत आहे. 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी 

श्री . आर. एम . कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ६ व सहायक 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 

सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
आले होते . 

रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - ६ व सहायक सत्र 

न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
श्री . एस. एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

असते . 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक 
कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजीपासून ते दिनांक ९ मार्च २०१८ 

रमेश रे. देशमुख, 
रोजीपर्यंत व दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजी श्री . आर. डी. पाटील , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे, 
दिनांक १० मार्च २०१८ रोजी श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अहमदनगर, १४ मार्च २०१८ . 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार 
दिनांक ७ मार्च २०१८ रोजीपासून ते दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एच . एम . भोसले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे व दिनांक ८ मार्च २०१८ 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजीपर्यंत 

आदेश 
श्री. पी. एस . विठलाणी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ६० / सन २०१८. - श्रीमती व्ही . बी . पाटील , 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १३ मार्च 
श्री. एस . एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, । 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 

२०१८ ते दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 

रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १२ मार्च २०१८ 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
अहमदनगर , १४ मार्च २०१८ . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना सहदिवाणी 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आदेश 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४७/ सन २०१८. - श्री . आर. एम . कुलकर्णी, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
यांची दिनांक २१ मार्च २०१८ ते २३ मार्च २०१८ रोजीची एकूण 

श्रीमती व्ही . बी . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
दिनांक २० मार्च २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ मार्च २०१८ 

कार्यभार श्री. आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


श्रीमती व्ही. बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


Shri. Nivrutti Vitthal Sonawane , Superintendent, 
Office of District Legal Services Authority , Nashik 
is hereby promoted and appointed as Registrar, 
Family Court, Nashik with effect from 19th 
March 2018. 

SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 

Sessions Judge, Nashik. 
Nashik, 16th March 2018. 


अहमदनगर, १२ मार्च २०१८ . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १५३ / सन २०१८ . - श्री . एन. एल . येवलेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १९ मार्च 
२०१८ ते २३ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एन . एल. येवलेकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एन . एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एन. एल . येवलेकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, संगमनेर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

वि . वा. हूड , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


क्रमांक बी -२/ १५२४ / सन २०१८. - श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक २६ मार्च २०१८ ते दिनांक २९ मार्च२०१८ पावेतो 
अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ मार्च २०१८ ( चौथा 
शनिवार ), दिनांक २५ मार्च २०१८ ( रविवार ) व दिनांक ३० मार्च २०१८ 
( गुड फ्रायडे) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. विवेक विलास कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. पी. बेदरकर, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर , १५ मार्च २०१८ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 
No . EST/ 82/ 1690 / 2018. - In view of Hon ble 
High Court letter referred above , the Principal 
District and Sessions Judge , Nashik is pleased 
to pass the following Order. 


धुळे. 


धुळे, २३ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


30 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST/ 1650 / 2018 .– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 . 


Shri. S . A . S . M . Ali , 
District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 


Earned leave for three ( 3) days from 26th 
March 2018 to 28th March 2018 prefixing 
holidays falling on 24th March 2018 and 25th 
March 2018 and suffixing holidays falling on 
29th March 2018 and 30th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 26th March 2018 after office hours to 
31st March 2018 before office hours . 


2 


Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 


Earned leave for three (3 ) days from 26th 
March 2018 to 28th March 2018 prefixing 
holidays falling on 24th March 2018 and 25th 
March 2018 and suffixing holidays falling on 
29th March 2018 and 30th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 24th March 2018 after completion of 
workshop to 31st March 2018 before office 
hours . 


3 


Shri. S . V. Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex-post-facto sanction to the Commuted 
leave for four ( 4 ) days from 3rd March 2018 
to 6th March 2018 prefixing holidays falling 
on 2nd March 2018 . Casual leave on 3rd 
March 2018 is hereby cancelled . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


Ex -post-facto sanction to the Earned leave 
for two (2 ) days from 7th March 2018 and 
8th March 2018 . 


5 


Shri. J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex -post- facto sanction to the Commuted 
leave for three ( 3 ) days from 21st February 
2018 to 23rd February 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( 11 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 
2 


1 


Shri. S . A . S . M . Ali , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Malegaon . 


Shri. B . S . Mahajan , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Malegaon . 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon . 


Shri . S . A . S . M . Ali, 
District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon with effect from 24th March 
2018 after workshop to 26th March 2018 
before office hours and with 
Shri. B . S . Mahajan , 
District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Malegaon with effect from 26th March 
2018 after office hours to 31st March 2018 
before office hours . 


Shri . S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri . J . W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri . R . M . Kapate , 
6th Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 14th March 2018 . 


BY DISTRICT JUDGE- 1 AND ADDITONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 1691/2018. – The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


2 


1. 


Smt. S . R . Bhor, 
6th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned leave for three ( 3) days from 15th 
March 2018 to 17th March 2018 suffixing 
Sunday falling on 18th March 2018 . 


2 


Smt. M . R . Yadav, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik -Road . 


Earned leave for two ( 2 ) days on 13th March 
2018 and 14th March 2018 . 


Shri . P . N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
Road . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted 
leave for seven ( 7 ) days from 17th February 
2018 to 23rd February 2018 suffixing holidays 
falling on 24th February 2018 and 25th 
February 2018 Casual leave on 17th February 
2018 is hereby cancelled . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


४१ 


4 Shri . M . R . Satav, 

Earned leave for four (4 ) days from 14th 
Judicial Magistrate , First Class 

March 2018 to 17th March 2018 suffixing 
(Railways ), Manmad . 

Sunday falling on 18th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect 
from 13th March 2018 after office hours to 

19th March 2018 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


1 


1 


Smt. S . R . Bhor, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 


Smt. M . R . Dhanorkar , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik with 
effect from 15th March 2018 after office hours 
to 16th March 2018 before office hours and 
with 
Smt. D . V . Dedhia , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik with 
effect from 16th March 2018 after office hours 
to 19th March 2018 before office hours 
alongwith the additional charge of the court 
of 5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. M . R . Yadav, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik - Road . 


Shri. P . N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik -Road . 


3 


Shri. P. N . Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik 
Road . 


Smt. A . M . Shinde , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik -Road . 


4 


Shri. M . R . Satav, 
Judicial Magistrate , First Class 
(Railways ), Manmad . 


Smt. S . V . Phulbandhe , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Manmad . 


S . R . SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, 

Nashik 


Nashik , 15th March 2018 . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा. - शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ / प्र. क्र . १४१/ का - तीन , 

मंत्रालय, मुंबई ३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981) . 

SURYAKANT S . SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge, 

Nashik. 


आदेश 


Nashik , 17th March 2018. 


क्रमांक आस्था/ १९३९ / सन २०१८.- श्री. आर. एस . करंकाळ, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , मालेगाव यांना संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१८ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता दिनांक 
१ मार्च २०१८ ते ३० मार्च २०१८ या कालावधीकरिता ( ३०) दिवसांची 
अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता मंजूर करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . आर. एस . करंकाळ , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 
नाशिक , १७ मार्च २०१८. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एएनआर/ आरएचटी/ जीएनएल/ एस / ४६१८ / ४८५/ सन 
२०१८ . - मी , जितेंद्र शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहाता याद्वारे जाहीर करतो की , नियोजित महाराष्ट्र स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , राहाता, तालुका राहाता, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६१ 
चे नियम ५ (३) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एएनआर / आरएचटी/ जीएनएल/ एस/ ४६१९ / सन २०१८ , दिनांक 
१५ मार्च २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक 
संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे . 

जितेंद्र शेळके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहाता , 

जिल्हा अहमदनगर. 


By Principal District and Sessions Judge 

Order 


No. EST/ 1748 /2018 .- Earned leave for three 
( 3) days from 19th March 2018 to 21st March 
2018 prefixing Sunday falling on 18th March 
2018 with permission to leave headquarter with 
effect from 17th March 2018 after office hours to 
22nd March 2018 before office hours is hereby 
granted to Smt. M . H . More , District Judge -6 and 
Additional Sessions Judge, Nashik. 


राहाता, १५ मार्च २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 


Charge during the absence of Smt. M . H . 
More , District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Shri. S . T. Pandey , 
District Judge- 7 and Additional Sessions Judge, 
Nashik. 


वाचावे. - ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा. क्र . 
प्रशासन/ संस्था सर्वेक्षण मोहीम / १८४/ २०१५, दिनांक 
१७ जून २०१५. 


Certified that Smt. M. H. More would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge -6 and Additional Sessions Judge, Nashik if 
she had not proceeded on leave for the period 
from 19th March 2018 to 21st March 2018 (Note 


( २ ) सर्व्हेक्षण अधिकारी, श्री. एस . ए. गायकवाड, सहायक 

सहकार अधिकारी अधीन उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक यांचा दिनांक २० 
सप्टेंबर २०१५ रोजीचा सर्व्हेक्षण अहवाल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


४३ 


( ३) या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश जा.क्र . वि-४/ संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए / एजीआर/( ओ)/८५१ / डी / 

पीएनबीएम्प्लॉक्रेसो/ अवसायन/ मध्यं. आदेश/ २०१५, सन २०१७, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ असा आहे . 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र राज्य 
( ४) या कार्यालयाचा आदेश जा .क्र .वि-४/पीएनबीएम्प्लॉक्रेसो/ सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 

अवसायन / अं . आदेश/ २०१६, दिनांक ७ जानेवारी वर्गीकरण कृषी संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था 
२०१६. 

असे करण्यात आले आहे. 
( ५) श्री . एल . एम . गमे , अवसायक तथा सहायक सहकार 

नाशिक, १२ ऑक्टोबर २०१७. 
अधिकारी अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक 
यांनी दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी दिलेला 

आदेश 
अहवाल . 

क्रमांक जिदुविअ / स. नि ./ क / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ १३५८ / सन 
( ५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 

२०१७. - कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड दूध उत्पादक सहकारी 
कलम २१ व नियम १०९ मधील तरतूद . 

संस्था मर्यादित , समनेरा , पोस्ट वाघेरे , तालुका इगतपुरी, जिल्हा 
आदेश 

नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० , 
क्रमांक वि - ४ /पीएनबीएम्लॉ . को .क्रे . सो ./ कलम २१ / नों. रद्द/ १६५१/ 

नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
सन २०१८ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / आयपीआय/ एजीआर/( ओ) / 
२१ मधील तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , 

१३५८/ डी / सन २०१७, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे. 
निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक या तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र राज्य 
आदेशान्वये पी . एन . बी. एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ___ सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
लिमिटेड, नाशिक , पंजाब नॅशनल बँक , नाशिक शहर शाखा, वर्गीकरण कृषी संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था 
रविवार कारंजा, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ आरएसआर/ असे करण्यात आले आहे . 
( ओ ) /११५/ १९८९, दिनांक ११ जुलै १९८९ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द नाशिक . २१ नोव्हेंबर २०१७. 
करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असल्याचे बंद होईल . 

आदेश 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजी माझे सही क्रमांक जिदुविअ/ स. नि ./ क / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/९१६/ सन 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

२०१८. - एकलव्य प्राथमिक भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी 

संस्था मर्यादित , खिडीसाठे , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक ही 
निलकंठ करे , 

संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० , नियम 
जिल्हा उपनिबंधक , 

१९६१ च्या २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
सहकारी संस्था , नाशिक . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / वायएलए/ एजीआर/ ( ओ)/ ९१६ / डी / 
नाशिक , १७ मार्च २०१८. 

सन २०१८, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ असा आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र राज्य 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 

वर्गीकरण कृषी संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था 
आदेश 

असे करण्यात आले आहे. 
क्रमांक जिदुविअ/ स. नि./ क / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना / २७३८/ सन 

मनिषा खैरनार , 
२०१७. - स्व . लक्ष्मणराव कुन्हे प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी 

सहायक निबंधक , 
संस्था मर्यादित , पिंपळखुटे , तालुका येवला, जिल्हा नाशिक ही 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , नाशिक . 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० , नियम 

नाशिक , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 
१९६१ च्या २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 1820 /2018 . – In partialmodification of this office order under reference the Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the following order. 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


Ex- post- facto sanction to the Commuted 
leave for three ( 3) days from 3rd March 2018 
to 5th March 2018 . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Ex -post-facto sanction to the Earned leave 
for three ( 3 ) days from 6th March 2018 to 
8th March 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 

(II) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 20th March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० ४५ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
__ आदेश 

आदेश 
क्रमांक वि - ५/नंदुरबार जिल्हा ग्रामो . संघाचे जि . फेड . नंदुरबार / 

क्रमांक बी - २/ एमएचएनबी -२/ ५३७/ सन २०१८ . - श्री . पुष्कर हेमाद्री 
नोंदणी रद्द आदेश/ ११८३/ सन २०१८. - मी , शि . या . पुरी, जिल्हा 

जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर 

वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक ३ मार्च २०१८ ते दिनांक ९ मार्च २०१८ 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 

पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा, तसेच दिनांक १ मार्च 
अन्वये नंदुरबार जिल्हा ग्रामोद्योग संघाचे जिल्हा फेडरेशन मर्यादित , 

२०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजीचे 
नंदुरबार तालुका, जिल्हा नंदुरबार ही संस्था नोंदणीकृत असून या 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २, १० व ११ मार्च २०१८ अनुक्रमे 
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संस्था नोंदणीचा कालावधी हा ८ वर्षे 
होऊनही कोणतेही कामकाज केलेले नाही. तसेच चेअरमन व 

धुलिवंदन , दुसरा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची 
सदस्यांना फेडरेशन चालविणेबाबत कोणत्याही प्रकारची आस्था राहिलेली 

परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
नसल्याने अवसायक यांनी संस्था नोंदणी रद्द करणेचा अहवाल दिलेला रजेवरून परत आल्यावर श्री. पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना सहदिवाणी 
असल्याने या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 

पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 

नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
नंदुरबार , १९ मार्च २०१८. 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. पुष्कर हेमाद्री जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
आदेश 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
क्रमांक वि - ५/नंदुरबार जिल्हा महि . वि . सह. पतसंस्था नंदुरबार / त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १ मार्च २०१८ कार्यालयीन 
नोंदणी रद्द आदेश/ १२१९ / सन २०१८ . - मी , शि . या . पुरी , जिल्हा वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ मार्च २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर 

श्रीमती के. एफ . एम . खान, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी 
करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

तसेच दिनांक ५ मार्च २०१८ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२१ अन्वये नंदुरबार जिल्हा महिला विकास सहकारी पतसंस्था 

१२ मार्च २०१८ वेळेपूर्वीपावेतो श्रीमती जे. सी . गुप्ता , ३ रे सहदिवाणी 
मर्यादित , नंदुरबार तालुका, जिल्हा नंदुरबार ही संस्था नोंदणीकृत 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,नंदुरबार यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 
असून या संस्थेचे कामकाज चालविणेस व संस्था उद्देशाप्रमाणे 
कामकाज सुरू करू न शकल्याने संस्था आर्थिक डबघाईस आलेली 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना संस्थेच्या सभासदांच्या हिताबाबत स्वारस्य टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी , 
राहिलेले नाही. अवसायक यांनी दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ३१ सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
जानेवारी २०१८ अखेरचे अंतिम लेखापरीक्षण केलेले असून संस्थेचे नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
संपूर्ण येणे - देणे व्यवहार पूर्ण करून ताळेबंद निरंक करून संस्थेची तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
नोंदणी रद्द करणेचा अहवाल दिलेला असल्याने या सहकारी संस्थेची वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 

दिनांक १३ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायिक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेचे 
सदरचा आदेश आज दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजी माझे सही 

आयोजन करण्यात आले असून श्री . पी . एच. जोशी हे सदर दिवशी 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

कार्यशाळेस नंदुरबार येथे उपस्थित राहतील . 
शि . या . पुरी, 

अभय एस . वाघवसे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १९ मार्च २०१८ . 

नंदुरबार , १ मार्च २०१८ . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अभय एस. वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदरबार , १५ मार्च २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ जिविसेप्रा/ ६०७/ सन २०१८ .- श्री . सतिश तुकारामजी 
मलीये, सदस्य / सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार यांना 
दिनांक १९ मार्च २०१८ ते दिनांक २३ मार्च२०१८ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा, तसेच दिनांक १७ मार्च २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक १८ , २४ व २५ मार्च २०१८ अनुक्रमे रविवार , 
चौथा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . सतिश तुकारामजी मलीये यांना सदस्य/ 
सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सदस्य/ सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. 
__ श्री . सतिश तुकारामजी मलीये, सदस्य/ सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेकडील 
कार्यभार श्रीमती के . एफ . एम . खान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार 
यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सतिश तुकारामजी 
मलीये, सदस्य/ सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सदस्य / 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १५ मार्च २०१८. 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११७ / सन २०१८.- श्री . ए. एन. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांची दिनांक २६ मार्च 
२०१८ ते दिनांक २९ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ मार्च २०१८ 
रोजीपासून ते दिनांक ३० मार्च २०१८ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. ए . एस. आलेवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

वि . वा . हुड , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , १६ मार्च २०१८ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ एमएचएनबी - २/ २४८३/ सन २०१८. - श्री. पुष्कर हेमाद्री 
जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक १० मार्च २०१८ ते दिनांक १७ मार्च २०१८ 
पावेतो अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा, व उपरोक्त कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे. सी . गुप्ता , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४७/ सन २०१८ . - श्री . आर. एम. कुलकर्णी, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश- ६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक २१ मार्च २०१८ ते दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजीची एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


४७ 


३ दिवसांची मंजूर करणेत आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. सातभाई यांना जिल्हा 
येत आहे . 

न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 

पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
अहमदनगर , २१ मार्च २०१८ . 

जिल्हा न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 

ठेवण्यात येत आहे. 
आदेश 

श्री . एच. एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४५ / सन २०१८ . - श्री . एच. एम . भोसले , न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन 
दिनांक २ एप्रिल २०१८ ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ रोजीची एकूण 

वेळेनंतर ते दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

एन. एल. काळे, जिल्हा न्यायाधीश- १३ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ एप्रिल 

वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३१ मार्च२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

श्री . आर . एम. कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
देण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. एच. एम . भोसले यांना तदर्थ जिल्हा श्री. एच. एस. सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश -१२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 

गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 

वि . वा . हुड , 
ठेवण्यात येत आहे. 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
श्री . एच. एम . भोसले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 

अहमदनगर , २३ मार्च २०१८ . 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एस. विठलानी , जिल्हा न्यायाधीश-२ व 

प्रभारी प्रधान व जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

आदेश 
श्री . एच . एम. भोसले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १६ / सन २०१८ .- श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा 
न्यायाधीश , संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक 
गेले नसते, तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , १४ मार्च २०१८ ते दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , २३ मार्च २०१८ . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . रघुवंशी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या 

पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
आदेश 

कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश, 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६५/ सन २०१८. - श्री . एच. एस. सातभाई , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
जिल्हा न्यायाधीश- १२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २६ मार्च २०१८ ते दिनांक २९ मार्च २०१८ रोजीची एकूण __ श्री. ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सहायक सत्र 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ मार्च । 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम. वाय . के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
देण्यात येत आहे . 

श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

वि . वा . हुड , श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
अहमदनगर . 

कार्यभार श्री . आर. बी. कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
अहमदनगर , २३ मार्च २०१८ . 

स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती व्ही . बी. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 

श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
यांजकडून 

तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 

म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
आदेश 

अहमदनगर , १९ मार्च २०१८ . 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११२/ सन २०१८.- श्री. बी . एन. चिकणे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १६ मार्च 
२०१८ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 

आदेश 
येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०६/ सन २०१८. - श्रीमती एस. पी . नलगे , 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन . चिकणे यांना ४ थे सहदिवाणी 

६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

१४ मार्च २०१८ ते दिनांक १७ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 

अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

१४ मार्च २०१८ रोजी सकाळी १०. ०० वाजेपासून ते दिनांक १९ मार्च 
आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

देण्यात येत आहे. 
श्री . बी . एन. चिकणे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . पी. नलगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
कार्यभार श्री. पी. पी. मोदी, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
श्री . बी . एन . चिकणे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
गेले नसते, तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 

श्रीमती एस . पी . नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
अहमदनगर , १७ मार्च २०१८ . 

कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
आदेश 

श्रीमती एस . पी. नलगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६०/ सन २०१८. - श्रीमती व्ही . बी . पाटील , 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २० मार्च 

नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
२०१८ ते दिनांक २२ मार्च २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ मार्च २०१८ 

वि . वा . हुड, 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ मार्च २०१८ रोजी कार्यालयीन 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

अहमदनगर . 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी. पाटील यांना सहदिवाणी 

अहमदनगर , १९ मार्च २०१८ . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० ४९ 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND Nandeshwar , District Judge- 2 and Additional 
SESSIONS JUDGE 

Sessions Judge , Nashik . 
Order 

SURYAKANT S. SHINDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
No . EST /1866 / 2018. - Earned leave for three 

Nashik. 
( 3 ) days from 26th March 2018 to 28th March 

Nashik , 26th March 2018 . 
2018 suffixing holidays falling on 29th March 
2018 and 30th March 2018 with permission to 
leave headquarter with effect from 24th March 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
2018 after completion of Workshop to 31st 
March 2018 before office hours is hereby 

आदेश 
granted to Shri. J. W . Gaikwad , Joint Civil Judge , क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ एचएसजी/ टीसी/ ११८६/ ७९२/ सन 
Senior Division , Nashik . 

२०१८. - मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
Certified that Shri . J. W. Gaikwad would have 

पारनेर जाहीर करतो की , अरिहंत पार्क, फेज -३, भाडेकरू 
continued to officiate in the post of 5th Joint Civil 

सहभागिदारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सुपा, तालुका 
Judge , Senior Division , Nashik if he had not 

पारनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
proceeded on leave for the period from 26th 

१९६० चे कलम ९ प्रमाणे नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
March 2018 to 28th March 2018 (Note 2 below संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) प्रमाणे संस्थेची वर्गवारी 
Rule 39 ( 2) Maharashtra Civil Services ( Pay ) गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्ग भाडेकरू मालकीहक्क गृहनिर्माण 
Rules , 1981 ). 

संस्था असे करण्यात येत आहे . 
Charge during the absence of Shri. J. W . 

सुखदेव सुर्यवंशी, 
Gaikwad , 5th Joint Civil Judge , Senior Division , 

सहायक निबंधक , 
Nashik is kept with Shri. D . J . Endait, 7th Joint 

सहकारी संस्था, तालुका पारनेर, 
Civil Judge, Senior Division, Nashik. 

जिल्हा अहमदनगर . 
Nashik , 23rd March 2018 . 

पारनेर , २२ मार्च २०१८. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


Order 
No. EST / 194/ 2018. - Earned leave for three ( 3 ) 
days from 3rd April 2018 to 5th April 2018 
permission to leave headquarter with effect from 
2nd April 2018 after office hours to 6th April 2018 
before office hours is hereby granted to Shri. 
S . R . Sharma, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri. S . R . Sharma would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik . 
if he had not proceeded on leave for the period 
from 3rd April 2018 to 5th April 2018 ( Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981 ) . 

Charge during the absence of Shri. S . R. 
Sharma, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Nashik is kept with Smt. U . M . 


क्रमांक वि - ४/ एनएसके/ एनएसके/ जीएनएल ( ओ)/१७५ /१८४८/ सन 
२०१८. - मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक याद्वारे सोलर पॉवर अॅन्ड मॅनेजमेंट को - ऑप. सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक , पंजाब नॅशनल बँक , नाशिक शहर शाखा , 
रविवार कारंजा, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे 
वर्गीकरण कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१० ( १) नुसार वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर 
संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक , २८ मार्च २०१८ . 


yo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No . EST / 1867 /2018 .– The District Judge -1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
1 Smt. S . K . Dugaonkar, 

Earned leave for two ( 2 ) days from 22nd 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

March 2018 and 23rd March 2018 with 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 

permission to leave headquarter. 


1 . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Malegaon . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted 
leave for two ( 2 ) days from 12th March 2018 
and 13th March 2018 prefixing holidays falling 
on 10th March 2018 and 11th March 2018 
with permission to leave headquarter. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


3 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Niphad . 


Smt. M . S. Kochar , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. V. H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


S . R . SHARMA, 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 23rd March 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


५१ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ ( २), 

दिनांक १९ मार्च १९६८. 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७/ ९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिरपूर पिपल्स को - ऑप. बँक लिमिटेड, शिरपूर , जिल्हा धुळे यांचेदिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्र / 

प्रस्ताव . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना .बँका/ सआ -१/शिरपूर पिपल्स बँक / क . १५६/ अधि./ ५६३/ सन २०१८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये शिरपूर पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , शिरपूर , जिल्हा धुळे या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हा 


श्री . योगेंद्रसिंग राजेंद्रसिंग पाटील 

अधिकारी 

कलम १५६ (१) व नियम १०७ धुळे 
श्री . नितिन नारायण गुजर 

व्यवस्थापक 

कलम १५६ (१) व नियम १०७ नाशिक 
श्री. मनोज तुकाराम चौधरी 

अधिकारी 

कलम १५६ ( १) व नियम १०७ धुळे 
अटी : ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 

कार्यालयास सादर करावी . 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा . 

याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
( ६) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ , बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकारप्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , शिरपूर पिपल्स को - ऑप . बँक लिमिटेड , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 
( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक, दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४, कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 

तपासण्याची कार्यवाही यामधील सूचनांचे पालन करावे. 


पुणे, १६ मार्च २०१८. 


वाचावे . - ( १) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम - १८४/ १५६ (२), 

दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 


( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७/ ९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 


( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अहमदनगर मर्चेटस् को - ऑप. बँक लिमिटेड , अहमदनगर यांचेदिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ चे पत्र / 

प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक ना.बँका/ सआ- १/ अ. नगर मर्चेट बँक/ क . १५६/ अधि ./ ५७३ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये अहमदनगर मर्चेटस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, अहमदनगर या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


५३ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र/जिल्हा 


१ श्री . संदीप नारायणदास लोढा वरिष्ठ अधिकारी 

कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अहमदनगर 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 

आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 

कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा . 

याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ , बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचेपालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 


( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “वसुली अधिकारी, अहमदनगर मर्चटस् को - ऑप. बँक लिमिटेड , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 
( १३) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्याने 
__ तपासण्याची कार्यवाही यामधील सूचनांचे पालन करावे. 


__ डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पुणे, १९ मार्च २०१८ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी - २/ ११८०/ सन २०१८. - श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १२ मार्च २०१८ 
ते दिनांक १७ मार्च २०१८ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजी 
कार्यशाळा संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी. आर . पठाण, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती मंगला अंकुश मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


धुळे , १३ मार्च २०१८ . 


श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस 
असलेला दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के. आर. राजपूत , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक बी -२ / १३०३/ सन २०१८ . - श्री . संतोष हेमंत गरड, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक ७ मार्च २०१८ ते दिनांक ९ मार्च २०१८ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


धुळे, ५ मार्च २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष हेमंत गरड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी - २/ १३०४/ सन २०१८ . - श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक १३ मार्च २०१८ ते दिनांक १५ मार्च २०१८ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


___ श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


५५ 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी - २/ १४८५/ सन २०१८ . - श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक १६ मार्च २०१८ ते दिनांक २० मार्च २०१८ 
पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


धुळे , १३ मार्च २०१८. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर यांना ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी- २/ १३८७/ सन २०१८ . श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री यांना दिनांक १९ मार्च २०१८ ते दिनांक २१ मार्च २०१८ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक १७ मार्च२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २२ मार्च२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. धिरज प्रमोद काळे , ४ 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


श्री. राजेश शिवाजीराव वानखेडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरील अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजु अशोक शिवरात्री, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श्रीमंत द्वारकादास 
चक्कर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्याम छगनलाल चांडक , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे. 


धुळे , २१ मार्च २०१८. 


धुळे , १६ मार्च २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३०, २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विनि -१/जिमसबैक / नाशिक/ कलम १५६/ अधि ./१११३ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , निलकंठ करे , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , नाशिक या 
आदेशान्वये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक या बँकेचे सहकारी कर्ज वसुलीचे कामकाजासाठी व बँकेशी संलग्न 
जिल्ह्यातील बँकेने कर्ज पुरवठा केलेल्या प्राथमिक शेती व बिगरशेती संस्थांचे कर्ज वसुलीसाठी खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) 
व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), ( ६), (७ ), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून) (१२), (१३), (१४) 
(विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व (२० ) तसेच कलम ९१/१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करणेसाठी दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील 
अटींचे अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


३ 


श्री . पी . एम. ढगे 


व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


व्यवस्थापक 


- - , , - - 


- - , , 


व्यवस्थापक 


- - ,, - - 


व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


- - , , - - 


--- , , - - 


व्यवस्थापक 


- - , , - - 


व्यवस्थापक 


. 


मुख्याधिकारी 


- - . . - - 


श्री. व्ही . आर. बोरस्ते 
श्री . एच. आर . गोसावी 
श्री . एस . एन . पिंगळे 
श्री . बी. टी . कांकरीया 
सौ . एस . जी . गायकवाड 
श्री. के. पी. कदम 
श्री . एन . एन . बोराडे 
श्री . व्ही . व्ही. चौधरी 
श्री . के . व्ही . वाघ 
श्री . एस . बी. ठाकरे 
श्री . डी . टी . गारे 
श्री. जी . पी . बागुल 
श्री . बी . डी. पालवे 
श्री . एच. एम. बहे 
श्री . एम . एस. बेग 


मुख्याधिकारी 


- - , , - - 


, , 


- - , , - - 


मुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
उपमुख्याधिकारी 
उपमुख्याधिकारी 
उपमुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
उपमुख्याधिकारी 


- - 


- - 


श्री . एस . ए. गायकवाड 
श्री . व्ही . व्ही. शिंत्रे 


- - 


- - 


श्री . टी . एल. ढिकले 
श्री . एस. ए . गडाख 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


५७ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


२१ 


सौ . व्ही . व्ही . देवरे 


मुख्याधिकारी 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


- - , , 


। 


" 


" 


. 


- , , - - 


, 


, , - - 


- - , , - - 


श्री . एस . आर . मगर 
श्री . व्ही. एम. देवरे 
श्री . आर . पी . काकड 
श्री. आर. डी . जाधव 
श्री. एम . बी . देवकुटे 
श्री. डी. एम . पाटील 
श्री . बी . एन. गोडसे 
श्री . पी . के . महाले 
श्री . आर . आर. मोरे 
श्री . एन . ए. भोये 
श्री . एस. सी . पगार 
श्री. एच . एस. खुर्दळ 
श्री. बी . डी . गांगुर्डे 
श्री. आर. के. नवाळे 
श्री . एस . एस. पैठणकर 
श्री . जे. व्ही. बोरसे 
श्री . पी . एच. भोई 
श्री . एस . आर. शिंदे 
श्री . सी . आर. ढिकले 
श्री . व्ही . के. खालकर 
श्री . डी. डी. शिंदे 
श्री . के. एम . निरगुडे 
श्री . आर. एस. भामरे 
श्री. एस. बी . अहिरे 
श्री . जी. एस . चौधरी 
श्री . जी . के. निकम 
श्री . आर. ए. हिरे 
श्री . आर. टी. गांगुर्डे 
श्री . बी . एस. बोराडे 
श्री. पी . जी . राजोळे 
श्री. ए. यु . पठाण 
श्री . पी . आर. शेवाळे 
श्री . एन. के . राठोड 


उपमुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
उपमुख्याधिकारी 
स्पेशल इन्स्पेक्टर 
उपमुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
उपमुख्याधिकारी 
मुख्याधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
विभागीय अधिकारी 


- - , , 


- - " 


. 


, 


, , - - 


- - , , - - 


, , - - 


- 


- 


- - 


- - , , 


- - , , 


- - , , - - 


. 


- - , , 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


U 


५५ 


- - , , - - 


, , - - 


- - , , 


- - 


- 


- - 


" 


- - , , 


- - , , - - 


- - , , - - 


- 


" 


- - , , - - 


श्री . आर. एस . राठोड बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
श्री . डी. डी . शिंदे ___ बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

--,,-- 
श्री . एम . टी . डंबाळे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . टी . डब्ल्यु . वहे बँक निरीक्षक तथाविशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. ए. साठे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . जी . एम . पवार बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. एस. डी. गांगुर्डे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . बी . एस . चोरमले बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एन . के . राठोड बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी . बी . मते बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. बी . यु. आरोटे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. एच . एल . भामरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. जी. एस. हुकीरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . जी . ए. शिंदे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. व्ही. के. गवळी बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. आर. ई . बर्वे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . वाय . आर. सातपुते । बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . व्ही . एल. जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . सी . वाय . मेतकर बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. पी. लहारे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. के . ए. गांगुर्डे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . बी . के. जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . व्ही . बी . शेवाळे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . के . एन. कोर बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. एस . एन . गुंजाळ बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. एम. एस. पाटील बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी. एस. चौहान बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. बी . के. कुशारे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी. आर . हिरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एम. डी. वाघ बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 


- - , , - - 


- - , , - - 


- - , , - - 


- - 


- - 


- - , , - - 


, , - - 


- - , , - - 


- - , , - - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


५९ 


U 


अ . क्र . 

१ 
८५ 


- - , , - - 


- - , , - - 


८८ 


- - , , - - 


-- - , , - - 


- - , , - - 


- - , , - - 


- - , , - - 


- - , , - - 


परिशिष्ट – चालू 
सेवकाचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 
२ 
श्री. आर. एस. बोरसे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
श्री . एस. जे. पाटील बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . बी . बी . जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

-- ,,-- 
श्री . आर. जी . बच्छाव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . व्ही . एम . वाघ बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. जे. आर. लिमले बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एन. जी . पवार बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . बी . एन. चव्हाण बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एम . आर . बोंबले बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी . जे. कोळी बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. जी. एस. ठाकरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. के. दराणे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . व्ही . बी . भाबड बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. जी . भामरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी . डी . पगार बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. व्ही . भामरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी . के . वाटपाडे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

एन. ए. खांडेकर बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . आर. एन. रुपवते बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . ए. एम . पवार बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

एस. एम . पाटील बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एच. डी . बहे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. डी . टी . पगार बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. एम . के . आहेर बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एच. डी . ढिकले बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एम . यु. आहिरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . जे . व्ही . ठेपणे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. वाय . आर. मालपुरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. बी . एम . सोळंकी बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एम. के . चव्हाणके बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 


-- - , , - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


१०० 


, , - - 


- - , , 


१०१ 


१०२ 


- - , , - - 


१०२ 


१०४ 


, , 


१०५ 


१०८ 


- - , , - - 


१०७ 


१०८ 


- - , , 


११० 


- - , , - - 


१११ 


११२ 


" 


११४ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


हुद्दा 


- - , , 


११७ 


११८ 


, , - - 


, , 


, , - - 


- - , , - - 


- - , , - - 


, , - - 


परिशिष्ट – चालू 
अ. क्र . सेवकाचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 
१ 

२ 
११५ श्री . के . एस. खुरकुटे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 
११६ श्री. आर. के. घुमरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

श्री. बी. एन . सुर्यवंशी बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. के . पगार बँक निरीक्षक तथाविशेष वसुली अधिकारी 
श्री . आर. व्ही. गांगुडे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एन. एन . ओस्तवाल बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी. एम. सानप बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी . के . सुर्यवंशी बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. आर. पी . काळे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. के. बी .शिंदे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस . डी . हिरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. एस. पाटील बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

श्री. एस . व्ही. मानकर बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
____ श्री. डी . के. आहिरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

श्री . एम . जे. शेलार बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री. डी . एन. गांगुर्डे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

वाय . गिते बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
जी . आर. जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस . ए. गायकवाड बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. पी. उगले बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

श्री . आर. एन . बोरसे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
___ श्री . एस. एन . जगताप बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

___ श्री . बी . डी. खैरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
१३८ श्री . डी. एस . कदम बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
१३९ श्री. आर. बी .शिंदे बँक निरीक्षक तथाविशेष वसुली अधिकारी 

श्री . ए. के . जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी . एम . साठे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी . टी. निकम बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . यु. एस . शेवाळे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . जे. डी .निकम बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 


१२८ 


, , 


२ 


- - 


- - 


- - , , - - 


१३७ 


- - , , - - 


- - , , - - 


१४० 


- - , , - - 


-- - , , - - 


१४१ 


- - , , - - 


१४४ 


-- - , , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९ , शके १९४० 


६१ 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


१४५ 


श्री . ए. एस. काकळीज बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


१४६ 


- - , , 


१४७ 


१४८ 


, , - - 


, , 


१४९ 


, , - - 


- - , , - - 


१५० 
१५१ 
१५२ 


- - , , - - 


- - , , - - 


, , - - 


१५७ 
१५८ 


, , 


- - . . 


१६० 


श्री . एस. एन . मोरे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . ए. एस. बोडके बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . बी . के . कदम बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . के . बी . जैन बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी. एम. जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . आर . बी . मडके बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . पी . पी . शेजवळ बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी . एम. भोये बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . आर. एम. यशवंते बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . डी . एस. जाधव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एस. के. बोरस्ते बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . जी. आर. मानभाव बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . एम . जे. थेटे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . बी . एन. भदाणे बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 

व्ही . आय. जगताप बँक निरीक्षक तथा विशेष वसुली अधिकारी 
श्री . टी . एन. चव्हाण शाखा व्यवस्थापक 
श्री . एन . आर . बनकर शाखा व्यवस्थापक 
श्री . व्ही . एम. पगारे शाखा व्यवस्थापक 
श्री . बी . एन . शिंदे शाखा व्यवस्थापक 
श्री . एस. जी . डिंबर शाखा व्यवस्थापक 
श्री. एस . डी . भोये शाखा व्यवस्थापक 
श्री. यु. के . खरोले शाखा व्यवस्थापक 
श्री . डी . एस . गादेकर शाखा व्यवस्थापक 
श्री . आर. जी . नेरकर शाखा व्यवस्थापक 
श्री . आर. के. शिरोळे शाखा व्यवस्थापक 
श्री . ए. ए. शिंदे शाखा व्यवस्थापक 
श्री . यु. एन . गवळी शाखा व्यवस्थापक 
श्री. आर. आर. गवळी शाखा व्यवस्थापक 
श्री . एस . एस. धोंडगे शाखा व्यवस्थापक 


१६३ 


CM 


१६४ 


- - , , - - 


. 


१६७ 


१६८ 


- - , , - - 


१७० 


- - , , - - 


-- - , , - - 


१७१ 


१७२ 


, , - - 


- - , , - - 


१७3 


१७४ 


-- - , , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


AU 


१७५ 


श्री. ए. एल . भामरे 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


१७६ 


शाखा व्यवस्थापक 


१७७ 


शाखा व्यवस्थापक 


--,,-- 


१७८ 


श्री . ए. व्ही . कदम 
श्री . एस . एन. बनकर 
श्री . एस . आर. गांगुर्डे 
श्री . आर. एम . मौले 
श्री. व्ही . एस . काकडे 


शाखा व्यवस्थापक 


१७९ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


१८० 


शाखा व्यवस्थापक 


१८१ 


शाखा व्यवस्थापक 


. 


१८२ 


शाखा व्यवस्थापक 


१८३ 


शाखा व्यवस्थापक 


१८४ 


शाखा व्यवस्थापक 


१८५ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


- - 


१८७ 


शाखा व्यवस्थापक 


- -,,-- 


१८८ 


. गायकवाड 
श्री . के. डी . गांगुर्डे 
श्री . एस. एम. जाधव 
श्री . व्ही . आर . उकाडे 
श्री . एस. डी. जाधव 

एन. सुर्यवंशी 
श्री . एस . बी . नवले 
श्री . एस. डी. भामरे 
श्री . जी . के. पाडवी 
श्री . डी . बी . दळवी 
श्रीमती एम . जे. उशीर 
श्री . व्ही. के . पवार 
श्री. एस . डी . देवरे 
श्री . एस. व्ही. कुंभारकर 
श्री . व्ही . डी . आवारे 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


, , 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री . डी . एस . आहेर 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री. यु. एम . पाटील 
श्री . पी . यु . देवरे 
श्री . डी . एम. भोये 
श्री . एस. के . कहाड 
श्री . एस. बी . सोनवणे 
श्री . आर. बी . कापडणीस 
श्री . बी . डी . देवरे 
श्री . ए. बी . हिरे 


शाखा व्यवस्थापक 


__ शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


- - - 


२०३ 
२०४ 


शाखा व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


६ ३ 


परिशिष्ट – चालू 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अ. क्र . 

१ 
२०५ 


सेवकाचे नाव 

२ 
श्री . एस . एन . गोसावी 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


२०६ 


शाखा व्यवस्थापक 


-- ,,-- 


२०७ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


२०८ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


२१० 


शाखा व्यवस्थापक 


२११ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


२१3 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


, , 


२१४ 


शाखा व्यवस्थापक 


२१५ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


-- - , , 


- - , , - - 


२१७ 
२१८ 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री . व्ही . के. डावरे 
श्री . पी . जी . पाटील 
श्री. व्ही . वाय. संधान 
श्री . डी . एस. कदम 
श्री . आर. बी . जुन्नरे 
श्री . पी . एम . लोहारकर 
श्री . एम. एन . पवार 
श्री . डी . एस. देवरे 
श्री . जी . पी . भामरे 
श्री . जे. एस. मोरे 

के . एन . भवर 
श्री . व्ही . सी . भवर 
श्री . जे. वाय . जुन्नरे 
श्रीमती के. एस . सांगळे 
श्री. एन . एल. चौधरी 
श्री . जी. झेड. गावीत 
श्री . आर. जी . कडनोर 
श्री . व्ही. वाय. हिरे 
श्री . पी. वाय. कडाळे 
श्री . जी . आर. सोनी 
श्री . व्ही . टी . हाडळ 
श्री . एस. आर. महाले 
श्री . एस . आर. देवरे 
श्री . के . जे. बेडीस 
श्री . के . जी . सावंत 
श्री. के. पी . यंदे 


शाखा व्यवस्थापक 


-- - , , 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


" 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


शाखा व्यवस्थापक 


- - . . - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री . एम . एल. आव्हाड 
श्री. एस. डी . पगारे 


२३३ 


३ 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


२३४ 


श्री . ए . एम . साळवे 


शाखा व्यवस्थापक 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


परिशिष्ट – चालू 


अ. क्र . 


सेवकाचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


AU 


२३५ 


श्री . व्ही . एम . सहाणे 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


२३६ 


शाखा व्यवस्थापक 


- -, , - 


२३७ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


-- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


२४१ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


___ श्री. व्ही. डी . मगर 

श्री . डी . पी . पगार 
२३८ श्री . बी . सी . गव्हाणे 

श्री . एस . आर. टिळे 
२४० 

श्री . एम . एस . पाटील 

श्री . के . टी . पाटोळे 
२४२ एल . बी. मुसळे 

श्री. एस. आर. सुराडे 
श्री. व्ही. डी . धोंडगे 
श्री. आर . बी. दाणी 

श्री . ए. एन. गरुड 
२४७ 

श्री . व्ही . के . बर्वे 
२४८ श्री . आर. डी. नागपुरे 

श्री . पी. आर . कोळी 
श्री . एन. जी . पेंढारी 
श्री . यु. डी . पवार 
श्री . आर. एन . खरात 
श्री . पी . आर. आव्हाड 

श्री . ए. डी . सुर्यवंशी 
२५५ श्री . ए. पी . बस्ते 

श्री . ए. पी . चव्हाण 
श्री . पी . एस . बोरसे 
श्री . एन. वाय . शेलार 
श्री . पी . ए. गाडगे 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


- - 


- - . . - - 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


- - 


- - 


२४९ 
२५० 
२५१ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


शाखा व्यवस्थापक 


, , 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- 


. 


२५४ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , 


शाखा व्यवस्थापक 


२५६ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


- - , , - - 


२५७ 


शाखा व्यवस्थापक 


२५८ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री . टी . एस . जाधव 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


श्री . एच. सी . पवार 
श्री . बी . बी . आहिरे 

एस. डी. परदेशी 
श्री. आर. टी. बिरारी 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


२६४ 


शाखा व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


६५ 


परिशिष्ट – चालू 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अ . क्र . 

१ 
२६५ 


सेवकाचे नाव 

२ 
श्री. आर. के. महाले 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


२६६ 


शाखा व्यवस्थापक 


२६७ 


शाखा व्यवस्थापक 


२६ / 


शाखा व्यवस्थापक 


२६९ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


२७० 


शाखा व्यवस्थापक 


२७१ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


२७३ 


शाखा व्यवस्थापक 


२७४ 


शाखा व्यवस्थापक 


- 


- 


- 


- 


२७५ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


- - 


शाखा व्यवस्थापक 


२७७ 
२७८ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


श्री. एस . बी . थेटे 
सौ . आर. डी . देवरे 
श्री . जी . यु. गर्दै 
श्री . आर. डी. खैरनार 
श्री . एस. एन. मुठाळ 
श्री . आर. एच. जगताप 
श्री . टी . एम . निकम 
श्री . के . पी. कोटकर 
श्री . एम . के . पवार 
श्री . एस. के. अहिरे 
सौ . एस . ए. चव्हाण 
श्री . एन . एन. बोरसे 
श्री . ए. जी . गावंडे 
श्री . एस. के. शिरसाठ 
श्री . के . एम . जाधव 
श्री . डी . एस. आहेर 
श्री . बी. एन . शिंदे 
श्री. आर. बी . सुर्यवंशी 
श्री . एम . एन. बंगाळ 
श्री . ए. आर . वाघ 
श्री. डी . एस. दिघोळे 
श्री . सी . एन. कानवडे 
श्री. व्ही . एम . सौंदाणे 
श्री. एस. बी . सौंदाणे 
श्री . पी. एम . मोरे 
श्री. एस. जे. गांगुर्डे 
श्री . एस. डी. निकम 
श्री . ए. एस . पाटील 
श्री . व्ही . सी . वसावे 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


" 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


२८३ 


शाखा व्यवस्थापक 


२८४ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


२८५ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - ,, - - 


शाखा व्यवस्थापक 


२८६ 
२८७ 
२८८ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


२८९ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


- - - 


२९३ 
२९४ 


शाखा व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


परिशिष्ट – चालू 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अ. क्र . 

१ 
२९५ 


सेवकाचे नाव 

२ 
श्री . एस . टी . ढीकले 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 


शाखा व्यवस्थापक 


-- ,,-- 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३०० 


शाखा व्यवस्थापक 


३०१ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


305 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


, , 


३०४ 


शाखा व्यवस्थापक 


३०५ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


३०७ 


शाखा व्यवस्थापक 


-- - , , 


- - , , - - 


३०८ 


शाखा व्यवस्थापक 


३०९ 


शाखा व्यवस्थापक 


-- - , , 


३१० 


श्री . एस. जे. डंबाळे 
श्री. व्ही . एल . खैरनार 
श्री . आर. व्ही . निकम 
श्री . बी . के . साळवे 
श्री . आर. बी . कोरडे 
श्री . आर. व्ही. निरभवणे 
श्री . व्ही . एस . माने 
श्री . आर. बी . पाटील 
श्री . व्ही . डी . ढिकले 
श्री . टी . ई . कांगणे 

देवकर 
सौ . ए . बी . पानसरे 
श्री . पी . डी . कोळेकर 
श्री . एस. बी . वाघ 
श्री . डी. एच . हेडावु 
श्री . पी . जी . चौरे 
श्री . एस . यु . देवरे 
श्री. ई. एस. पाटील 
श्री . ए. ए. निकम 
श्री . एस. एम. पवार 
श्री . बी . पी . शेळके 
श्री. एस. के. शिंदे 
श्री . के . बी. ढोमसे 
श्री . व्ही . पी . दोबाडे 
श्री . बी . सी . सुर्यवंशी 
श्री . एन . आर. मुसळे 
श्री . एम . एम. भुसे 
श्री . डी. एस . अहिरराव 
सौ . व्ही . जी . पाटील 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


" 


शाखा व्यवस्थापक 


- - . . - - 


, , 


3१२ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


3१५ 


शाखा व्यवस्थापक 


3१६ 


शाखा व्यवस्थापक 


३१७ 


शाखा व्यवस्थापक 


२१ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


३१९ 


शाखा व्यवस्थापक 


३२० 


शाखा व्यवस्थापक 


३२१ 


शाखा व्यवस्थापक 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


३२३ 


शाखा व्यवस्थापक 


३२४ 


शाखा व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


६७ 


परिशिष्ट – चालू 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अ. क्र . 

१ 
३२५ 


सेवकाचे नाव 

२ 
श्री. एस . एन . बोराडे 


३ 


५ 


शाखा व्यवस्थापक 


नाशिक जिल्हा 


कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार. 


३२६ 


शाखा व्यवस्थापक 


-- ,,-- 


" 


" 


शाखा व्यवस्थापक 


- -,, - - 


३२७ 
३२८ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


३३० 


शाखा व्यवस्थापक 


३३१ 


शाखा व्यवस्थापक 


२ 


शाखा व्यवस्थापक 


३३३ 


शाखा व्यवस्थापक 


- -- , , 


- -,, -- 


३३४ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


- - ,, -- 


शाखा व्यवस्थापक 


- - ,, -- 


३ 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


३३७ 


शाखा व्यवस्थापक 


३३८ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


३४० 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


३४१ 


श्री . आर. यु . वाघ 
श्री . व्ही . पी . शिंदे 
श्री. ए. ए. वैष्णव 
श्री . बी . एम. शेवाळे 
श्री . बी. एल. खैरनार 
श्री . एन. डी . खैरनार 
श्री . के. एम . ठोंबरे 
श्री . डी . आर. धनवटे 
श्रीमती व्ही . जी . भालेराव 
श्री . ई . डी . जिरे 
श्री . आर . एल . जाधव 
श्री . डी . एम . पवार 
श्री . ए. बी . महाजन 
श्री . आर. ई . बर्वे 
श्री . के . एस. शिंगाडे 
श्री . व्ही . एन . भोई 
श्री . एच. के. पाटील 
श्री . आर . एस . रुद्राक्ष 
श्री . आर. एन. पाटील 
सौ . ए . एन. घुले 
श्री. एस. एस . तनपुरे 
श्री . आर. के. बर्वे 
कु . व्ही. डब्ल्यु . पाचोरकर 
श्री . एस. आर. भुसाळ 
श्री . के . एस. ईलग 
श्री . डी . एम. पाटील 
श्री . डी. एस . आहेर 
श्री . बी . एस . पगार 
श्री . पी . एम . धोंगडे 
श्री . आर. डी . बच्छाव 
श्री . सी . एम . कानवडे 


शाखा व्यवस्थापक 


, , 


, , - - 


३४२ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


३४३ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


, , 


३४४ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


३४५ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , 


३४६ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३४७ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३४८ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३४९ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३५० 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३५१ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३५२ 
३५३ 


शाखा व्यवस्थापक 


- - , , - - 


३५४ 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


- - . . - - 


३५५ 
३५६ 


शाखा व्यवस्थापक 


, , - - 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २४ - ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ३ - ९, शके १९४० 


३ 


- - , , - - 


३६० 


. 


m 


ñ 


ñ 


- - , , - - 


m 


३ 


३ 


, , 


३ 


- . . - - 


३६५ 


- 


m 


m 


३ 


- 


- 


- 


- 


- - , , 


३६९ 


परिशिष्ट – चालू 
अ. क्र . सेवकाचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार क्षेत्र 
१ 

२ 
३५७ श्री . पी . पी . साबळे 

शाखा व्यवस्थापक 

कायदा कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये नाशिक जिल्हा 

वरील आदेशात दर्शविलेनुसार . 
३५८ श्री . एस . ए. सानप शाखा व्यवस्थापक 

-- ,,-- 
३५९ श्री . डी . डी . मोरे 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री . बी . एस . कदम 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री . पी . ए. शिंदे 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री. एस डी. नागपुरे 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री . एस. जे. पवार 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री . डी. टी . आहेर 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री . बी . बी. निकम 

शाखा व्यवस्थापक 
श्री . टी . के . कांगणे 

शाखा व्यवस्थापक 
३६७ श्री . एस. आर. निकम शाखा व्यवस्थापक 
३६८ श्री . आर. के . गायकवाड शाखा व्यवस्थापक 
श्री . एफ . ए. खान 

शाखा व्यवस्थापक 
३७० श्री . के . एस. चव्हाण 

शाखा व्यवस्थापक 
३७१ श्री . के . एम. झोंटीग 

शाखा व्यवस्थापक 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचेप्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम ९१ व १०१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्जरकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . तसेच बँकेच्या कर्जवसुली वाहनावर शासकीय कर्जवसुली वाहन असा बोर्ड लावता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

निलकंठ करे , 

विभागीय सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक विभाग, नाशिक . 
नाशिक , २२ मार्च २०१८ . 


- - 


( ४ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 

RAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


